स्वैच्छिक हिंदी संस्थाना सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाचे 
अनुदान मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : हिंदीभा -२०१९/(०१/१९)/समन्वय कक्ष 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ जानेवारी, २०१९ 


वाचा : शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.हिंदीभा/२०१८-१९/२६३/विद्या शाखा/१३२५६, दिनांक १८.१२.२०१८. 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून भूतपूर्व राज्याची जबाबदारी म्हणून हिंदी 
राष्ट्रभाषेच्या प्रचारासाठी राज्यातील हिंदीच्या खालील ३ संस्थांना शासनाकडून अनुदान मंजूर करण्यात 
येते. सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी सदर संस्थाना खालील प्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | संस्थेचे नांव रक्‍कम 
१ | विदर्भ हिंदी साहित्य संमेलन,नागपूर । रुपये ५,१४०/- 
२ विदर्भ राष्ट्रभाषा प्रचार समिती,नागपूर । रुपये ३,७३०/- 
३ महाराष्ट्र हिदी प्रचार सभा,औरंगाबाद । रुपये ३,७३०/- 
एकूण १२,६००/- 
२. या बाबीवरील खर्च “ मागणी क्रमांक ई -२ २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण-०५-भाषा विकास- 


१०२-आधुनिक भारतीय भाषा आणि साहित्य प्रचालन (००)(०१) हिंदी शिक्षक सनद वर्ग (२२०२ १०५३) ३१ 
सहायक अनुदाने ( वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१७-२०१८ या वित्तीय वर्षामध्ये मंजूर केलेल्या 
आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. याबाबत पुढील आव्यक ती कार्यवाही नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या 
स्तरावरुन करण्यात यावी. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११८१५५६३९५२२१ असा आहे. हा संदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ravindra Sa ees 


it, postal t=Maharashtra, 
2.5.4.20=fd5fc4fce5f6732e6657dca81 7ae6ee6 1 9a55d170d3c93eff 
53c3ca69d1a772d, 


Pralhad Ate = ब्वा 
(र.प्र.आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ) शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
३. शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद/नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः हिंदीभा -२०१९/(०१/१९)/समन्वय कक्ष 


४. शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक),जिल्हा परिषद, औरंगाबाद/नागपूर. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/नागपूर. 

६. महालेखापाल ( लेखअनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) मुंबई/नागपूर. 

७. विदर्भ हिंदी साहित्य संमेलन,नागपूर. 

८. विदर्भ राष्ट्रभाषा प्रचार समिती,नागपूर द्वारा: विभागीय शिक्षण उपसंचालक,नागपूर. 
९. महाराष्ट्र हिंदी प्रचार सभा,औरंगाबाद. 

१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प),शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्राळय. 

११. निवड नस्ती (समन्वय कक्ष). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


